बक्षिस- दिनांक २६ नोव्हेंबर, २००८ रोजी मुंबई 
शहरावर झालेल्या अतिरेकी हल्लाच्या 
उत्कृष्ट तपासाबाबत तपासी पोलीस 
अधिकारी व कर्मचारी यांना विशेष बाब म्हणून 
रोख रक्कमेची बक्षिसे देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एडब्यूडी-०११२/प्र.क्र.३२०/पोल-०१ 


३० वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र 


कफ परेड, मुंबई-४००००५. 


तारीख: 24 मार्च, 2093. 


वाचा — 
१) शासन निर्णय क्रमांकः गृह विभाग, क्रमांक .जीओआर-०६९४/सीआर-२४/पोल-१०, 
दिनांक ३०.०८.१९९६ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः गृह विभाग, क्रमांकः जीओआर-१३०५/प्र.क्र.५०९/पोल-१, 
दिनांक ०७.०५.२००८ 
3) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२३/गुन्हयाचा तपास 
बक्षीस/२०१२, दिनांक १०.०९.२०१२ 
प्रस्तावना -- 


दिनांक २६ नोव्हेंबर, २००८ रोजी पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी मुंबईतील विविध ठिकाणी अतिरेकी 
हल्ला केल्यामुळे मुंबई शहरातच नव्हे तर सर्व देशभर भीती व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले. 


या अतिरेकी हल्याच्या संदर्भात विविध पोलीस ठाण्यात एकुण १२ गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः एडब्यूडी-०११२/प्र.क्र.३२०/पोल-०१ 


गुन्हयात एक जिवंत पाक अतिरेकी 'महंम्मद अजमल महंम्मद आमीर कसाब' यास अटक करण्यात 
आली होती. 


2: या गुन्हयाच्या तपासाअंती ९० दिवसांच्या मुदतीत एकुण ११,७५० कागदपत्रांचा अंतीम 


अहवाल मा. न्यायालयात सादर करण्यात आला. तसेच पुढील तपासादरम्यान एकुण १,५०० 


कागदपत्रांचा अपुरवणी अंतीम अहवाल मा. न्यायालयात सादर करण्यात आला. सदर गुन्हयाची 


सुनावणी मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथे प्रस्थापित मा. सत्र न्यायालय, मुंबई येथे सुरु झाली. सरकारी 


पक्षाकडून पहिला साक्षीदार दिनांक ८ मे, २००९ रोजी तपासण्यात आला. सदर प्रकरणात सरकारी 


पक्षाकडुन एकुण ६५४ + ५ (६५९) साक्षीदारांचा भक्कम पुरावा मा. सुनावणी न्यायालयास सादर 


करण्यात आला. 


3 या प्रकरणाच्या सुनावणीअंती मा. सत्र न्यायालयाने त्यांना सादर केलेला पुरावा ग्राहय 


धरुन दिनांक ०६ मे, २०१० रोजी पाकिस्तानी अतिरेकी “Aes अजमल महंम्मद आमीर कसाब' उर्फ 


अबु मुजाहिद' यास 39 अपराधाबाबत ५ मृत्युदंड, ५ आजन्म कारावास, ६७ वर्ष Gad मजुरी व रुपये 


१,७७,९००/- दंड अशी शिक्षा ठोठावली. मा.सत्र न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेविरुध्द दोषसिध्द अतिरेकी 


“महंम्मद अजमल महंम्मद आमीर GU उर्फ 'अबु Fores’ याने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 


अपील दाखल केले असता, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०११ रोजी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 


दोषसिध्द अतिरेक्याचे अपील फेटाळुन लावत सुनावणी न्यायालयाने दिलेल्या सर्वच शिक्षा कायम 
केल्या. 


8. त्यानंतर दोषसिध्द अतिरेकी 'महंम्मद अजमल महंम्मद आमीर कसाब' उर्फ 'अबु 


मुजाहिद' याने मा. सर्वोच्च न्यायालयनवी दिल्ली येथे अपील दाखल असता, मा. सर्वोच्च न्यायालय, 


नवी दिल्ली यांनी त्यांचे अपील फेटाळुन सुनावणी न्यायालयाने दिलेल्या सर्वच शिक्षा कायम केल्या. 


गुन्हा प्रकटीकरण पथकाने केळे अथक परिश्रमामुळे कमी कालावधीत ग्राहय व भक्‍कम पुरावा सादर 


केल्याने दोषसिध्द अतिरेक्यास मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावता आली. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडब्यूडी-०११२/प्र.क्र.३२०/पोल-०१ 


प. मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी दि.२६ नोव्हेंबर, २००८ च्या तपास यंत्रणेतील पोलीस पथकास 


बक्षिस देण्याचे घोषित केल्याने या कारवाईमध्ये सहभागी झालेल्या पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी यांना 


जाहिर करण्यात आलेल्या रोख रक्कमेची बक्षिसे मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 


शासन निर्णय-- 


प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक २६ नोव्हेंबर, २००८ रोजी पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी 


मुंबईतील विविध ठिकाणी अतिरेकी हल्ला केला असता, पोलीस कारवाईच्या दरम्यान एक जिवंत पाक 


अतिरेकी 'महंम्मद अजमल महंम्मद आमीर HUT यास अटक करण्यात आली होती. या गुन्हयाचा 


तपास श्री. राकेश मारीया, अप्पर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक (तत्काळीन सह 


पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे), मुंबई) आणि श्री.देवेन भारती, विशेष पोळीस महानिरिक्षक, (कायदा व 


सुव्यवस्था), (तत्कालिन अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे) यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली पोलीस आयुक्‍त, 


बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या गुन्हा प्रकटीकरण पथकाने केलेल्या अथक परिश्रमामुळे कमी 


कालावधीत ग्राहय व भक्कम पुरावा सादर केल्याने दोषसिध्द अतिरेक्यास मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावता 


आली. मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१२ रोजीच्या “पोलीस महासंचालकांच्या 


अर्धवर्षीय परिषदेत” दि.२६ नोव्हेंबर, २००८ च्या तपास यंत्रणेतील पोलीस पथकास बक्षिस देण्याचे 


घोषित केल्याने अतिरेकी हल्याचा ward तपास करणा-या *परिशिष्ट-अ* येथे नमूद केलेल्या ४६ 


पोळीस अधिकारी/ कर्मचारी यांना प्रशस्तीपत्रकासह एकूण रु.६,५८,०००/- (रुपये सहा लाख अठ्ठावण 


हजार फक्त) इतक्या रोख रक्कमेची बक्षिसे एक विशेष बाब' म्हणून मंजूर करण्यात येत आहेत. 


२. तसेच संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील मार्गदर्शक तत्वातील फ) अ.क्र.७ येथील 


अट कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या एका महिन्याच्या एकत्रित वेतनापेक्षा जास्त रक्‍कम बक्षिस म्हणून 


देण्यात येवू नये' ही अट या बक्षिसाच्या प्रकरणी शिथिल करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडब्यूडी-०११२/प्र.क्र.३२०/पोल-०१ 


३. यावर होणारा खर्च, मागणी क्र. बी-१ “२०५५-पोळीस (००)(१०१) गुन्हे अन्वेषण व दक्षता 


(००)(०१) गुन्हे अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई (२०५५ ००३ २) ०५- बक्षिसे” या लेखाशिर्षातून चाळू आर्थिक 


वर्षात पुर्नविनियोजनाने उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मधील (ई) 


नुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५२/१३/व्यय-७, दिनांक २५.०१.२०१३ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०३२५११५८५७४५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kailas 


K री | Vinayakrao Bilonikar 
a | as DN: CN = Kailas Vinayakrao 


Bilonikar, C = IN, S= 


Vinayakra एकण ou tome © 


Reason: |. am the author of this 


document 


B | | onl ka [ Date: 2013.03.25 16:07:16 +05'30' 


(कैलास वि.बिलोणीकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मुख्य मंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


२. मा. उप मुख्य मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३. मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडब्यूडी-०११२/प्र.क्र.३२०/पोल-०१ 


७. सह सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, ७ वा मजला, जा.व्या.केंद्र, कफ परेड, 
मुंबई .४००००५ 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


९. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 


qo, सहाय्यक संचालक, ATR कक्ष, 30 वा मजला, सेंटर,१, जा.व्या.केंद्र, कफ परेड, 
मुंबई.४ ००००५ 
११. निवड नस्ती/पोळ-१ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडब्यूडी-०११२/प्र.क्र.३२०/पोल-०१ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एडब्यूडी-०११२/प्र.क्र.३२०/पोल-०१ 


दिनांक:- २५ मार्च, २०१३ चे सहपत्र 


परिशिष्ट-अ 


अ.क्र. नांव, हुद्दा व बक्कल क्रमांक बक्षिसाची रक्‍कम 
रुपये 
णि . | श्री. राकेश मारीया,भापोसे, अप्पर पोलीस महासंचालक, प्रशस्ती पत्रक 
दहशतवाद विरोधी पथक, म.रा.मुंबई 
२ श्री. देवेन भारती,भापोसे, विशेष पोलीस महानिरिक्षक, प्रशस्ती पत्रक 
कायदा व सुव्यवस्था, म.रा.मुंबई 
३ श्री. अशोक दुराफे, सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त (निवृत्त) प्रहास्ती पत्रक 
४ श्री. रमेश महाळे,वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रु. १,००,०००/- 
4 श्री. अरुण चव्हाण, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रु. २०,०००/- 
६ श्री. अब्दुल रऊफ शेख, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रु. २५,०००/- 
9 श्री. दामोदर चौधरी, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रु. १०,०००/- 
८ श्री. विलासराव वानखेडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रु. ५,०००/- 
९ श्री. प्रश्ञांत मर्द, पोलीस निरीक्षक रु. ४०,०००/- 
१० | श्री. दिनेश कदम, पोलीस निरीक्षक फु. 20,000/- 
११ | १ श्री. दत्तात्रय भरगुडे, पोलीस निरीक्षक रु. २०,०००/- 
92. | श्री. कुंडलिक निगडे, पोलीस निरीक्षक रु. २५,०००/- 
१३  । श्री. केशव शोंगळे, पोलीस निरीक्षक रु. २५,०००/- 
१४ | श्री. श्रीपाद काळे, पोलीस निरीक्षक रु. २५,०००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडब्यूडी-०११२/प्र.क्र.३२०/पोल-०१ 


अ.क्र नांव, हुद्दा व बक्कल क्रमांक बक्षिसाची रक्‍कम 

रुपये 
१५ | श्री. विलास गंगावणे, पोलीस निरीक्षक रु. २५,०००/- 
१६ | ait. रविंद्र बडगुजर, पोलीस निरीक्षक रु. १०,०००/- 
१७  । श्री. नंदकुमार गोपाळे, पोलीस निरीक्षक रु. १०,०००/- 
१८ | श्री. निनाद सावंत, पोलीस निरीक्षक रु. १०,०००/- 
१९  । श्रीमती. शालीनी शार्मा, पोलीस निरीक्षक रु. १०,०००/- 
२० _ श्री. अश्‍वनाथ खेडकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रु. १५,०००/- 
२१  । श्री. विजय शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (निवृत्त) रु. १०,०००/- 
२२ | aft. अजय सावंत, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रु. १५,०००/- 
२३ श्री. ज्ञानेश्‍वर वाघ,सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रु. १५,०००/- 
२४ | श्री. प्रविण कुयेस्कर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रु. २५,०००/- 
२५ | श्री. विलास दातीर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रु. १०,०००/- 
२६ | ail. वैभव धुमाळ, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रु. २५,०००/- 
२७ | श्री. योगेश चव्हाण, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रु. १०,०००/- 
२८ श्री. पह्माकर देवरे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रु. १०,०००/- 
२९ श्री. महंम्मद आजम पटेल, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रु. १०,०००/- 
३० _ | aft. प्रविण प्रभु, पोलीस उप निरीक्षक रु. ५,०००/- 
३१ | श्री. यासीन शोख, पोळीस हवालदार चालक क्र. १४५१२ रु. ७,०००/- 
३२ श्री. हरिःचंद्र हाके, पोळीस हवालदार क्र. ५६७८ रु. ५,०००/- 
३३ | ft. राजेन्द्र यादव, पोलीस हवालदार.क्र. २००८२ रु. १०,०००/- 
३४ | Sh. प्रल्हाद मदने, पोळीस हवालदार.क्र. २५१७० रु. ७,०००/- 
३५ | SH. शिवाजी सावंत, पोलीस हवालदार क्र. २४२२० रु. ७,०००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडब्यूडी-०११२/प्र.क्र.३२०/पोल-०१ 


अ.क्र नांव, हुद्दा व बक्कल क्रमांक बक्षिसाची रक्‍कम 
रुपये 
३६ | श्री. विनोद कांबळे, पोलीस हवालदार क्र. २४२२१ रु. ५,०००/- 
३७ | श्री. संतोष देसाई, पोलीस नाईक क्र. २९२७५ रु. २५,०००/- 
३८ | श्री. गिरीष आणेराव, पोलीस नाईक क्र. १०७६६ रु. २०,०००/- 
३९ _ श्री. सुभाष घोसाळकर, पोलीस नाईक क्र. ९७५३ रु. 4,000/- 
४० श्री. चंद्रकांत राउत, पोलीस नाईक क्र. २७९५३ रु. 4,000/- 
४१ श्री. शरद शिंदे, पोळीस शिपाई क्र. ३१९४१ रु. ७,०००/- 
४२ श्री. भास्कर पाटोळे, पोलीस शिपाई क्र. ९६१२२१ रु. ५,०००/- 
४३ | St. राहुल कांबळे, पोलीस शिपाई क्र. ९७०७४४ रु. ५,०००/- 
४४ श्री. विरेश सावंत, पोलीस शिपाई क्र. ९८०१२६ रु. ५,०००/- 
४५ श्री. आसम फारुकी, पोलीस शिपाई क्र. ३१५५६ रु. ५,०००/- 
४६ | Sil. भाउसाहेब गायकवाड, पो.शि.क्र. ३१८४८ रु. ५,०००/- 
एकूण रु.६,५८,०००/- 


(एकूण रुपये सहा लाख ASIA SR फक्त) 


Digitally signed by Kailas 


K 1 | Vinayakrao Bilonikar 

a | as DN: CN = Kailas Vinayakrao 
Bilonikar, C = IN, S = Maharashtra, 
O = Government Of Maharashtra, 


Vinayakrao si-Fore 


eason: | am the author of this 
document 


B | | onl ka [ Date: 2013.03.25 16:08:27 -05'30' 


(कैलास वि.बिलोणीकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


